सन 2023-28 या आर्थिक वर्षामध्ये 

साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम व पटकी नियंत्रण 
कार्यक्रम अंतर्गत विविध औषधांची खरेदी 
करण्यासाठी अनुक्रमे लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ व 
२२१० ०६२९ अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या 
उद्दिष्टाखाली मंजूर असलेल्या राज्य अनुदानातून 
रु. २२,४७,९७,१७०/- (अक्षरी रुपये बावीस कोटी 
सतेचाळीस लाख सत्यान्नव हजार Vat सत्तर 
फक्‍्त)इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६ /आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जून , २०२३. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे १ यांचे पत्र जा.क्र. 
/ससंआसे/साथरोग कक्ष, पुणे/सन २०२३-२४ मध्ये प्राप्त राज्य अनुदानातून औषधे खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव/२०२३ दि.०६.०६.२०२३ 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
2094 

3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६. 

प्रस्तावना:- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे १ यांनी त्यांच्या 
दिनांक ०६.०६.२०२३ रोजीच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम व पटकी नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत एकुण ३५ औषधांची खरेदी करण्यासाठी 
अनुक्रमे लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ व २२१० ०६२९ अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली मंजूर 
असलेल्या रु. २२,४८,००,०००/- इतक्या राज्य अनुदानातून रु. २२,४७,९७,१७०/- (अक्षरी रुपये बावीस 
कोटी सतेचाळीस लाख सत्यान्नरव हजार एकशे सत्तर फक्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे १, यांनी त्यांच्या 
दिनांक ०६.०६.२०२३ रोजीच्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये 
साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम व पटकी नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत एकुण ३५ औषधांची खरेदी करण्यासाठी 
अनुक्रमे लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ व २२१० ०६२९ अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाली मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-८ 


असलेल्या रु. २२,४८,००,०००/- इतक्या राज्य अनुदानातून रु. २२,४७,९७,१७०/- (अक्षरी रुपये बावीस 
कोटी सतेचाळीस लाख सत्यान्नव हजार एकशे सत्तर फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात अनुक्रमे लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ व २२१० ०६२९ या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध 
असलेल्या निधीतून भागविण्यात येणार आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी परिच्छेद क्र. ०३ मध्ये नमुद 
केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र 
खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरण पत्र -अ 
अनुदानाचा तपशील 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष कार्यक्रम बीडीएस वर | प्रशासकीय 
उपलब्ध अनुदान | मान्यता 
(सन २०२३-२४) 
| 2290 ४२८६ 
परण्या Epidemic Control Programme 220000000 
(29- पुरवठा व सामग्री) २२४७९७१७० 
२ २२१० ०६२९ Cholera Control Programme 
४८००००० 
(२१- पुरवठा व सामग्री) 
एकुण २२,४८,००,००० । २२,४७,९७,१७० 
विवरणपत्र-ब 
खरेदीचा तपशील (परिशिष्ट-इ व ई) 
(रक्‍कम रुपयांत) 
अ.क्र | लेशाशिर्ष कार्यक्रम प्रस्तावित बाबी खरेदी | खरेदीची रक्‍कम 
औषधे औषधी । इतरबाबी | च्या | रुपये 
SDL) साहित्य | (NON एकूण 
(80) |?0८ ।बाबी 
SCL 
ति २२१० ४२८६ राष्ट्रीय हिवताप क Ea Vee 
नियंत्रण कार्यक्रम ३५ 
२ २२१० ०६२९ । राष्ट्रीय हत्तीरोग 
| *| a ai 
एकूण २२,४७,९७,१७० | ०००/- | ०००/- २२,४७,९७,१७० 


०२. उपरोक्त प्रस्तावासाठी आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या 
दि.२४.०५.२०२३ रोजीच्या टिप्पणी अन्वये मान्यता दिलेली आहे. तसेच सदर खरेदीच्या अनुषंगाने 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-८ 


शासन परिपत्रक क्रमांक खरेदी- २०१६/प्र.क्र. ४५५/ आरोग्य-८, दिनांक ०५ जानेवारी, २०१७ नुसार 
आवडयक असणारे, कार्यक्रम प्रमुखांनी प्रस्तावासोबत सादर करावयाचे परिशिष्ट- अ व विनियोग 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी 
देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या 
अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू औषधांची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल stant रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक 

१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन 

खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत  नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने 

खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 

निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 

बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch random 

sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशञ (specification) असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 

येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 

distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि वस्तुसूची 

व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 

त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७) सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम व पटकी नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत एकुण 

३५ औषधांची खरेदी करण्यासाठी रु. २२,४७,९७,१७०/- (अक्षरी रुपये बावीस कोटी सतेचाळीस लाख 

सत्यान्नव हजार एकशे सत्तर फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून सदर खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-८ 


लेखाशिर्ष २२१० ४२८६ व २२१० ०६२९ या लेखाशिर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या रु. २२,४८,००,०००/- 
इतक्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात यावा . सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित 
कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेतच करण्यात यावा. 


१०४छासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात 
यावेत. महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण कार्यान्वित झाल्यानंतर खरेदीबाबतची पुढील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवर्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे १ यांची 
राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८१२३०१०३६१७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SACHIN SHAMKANT DESAI 
SAC H | N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=52275339d48b6fd35ef523ecd953ba59cbb2b2b 


S H A M K A NT 4d4413dff8b3f2fb17710505f, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=6FFO4EBFFAB4F962AD757BOE36E3A96AB 


5DB4421F6C9568763153DEA139498B2, cn=SACHIN 
D ) E SA | SHAMKANT DESAI 


Date: 2023.06.28 17:12:31 +05'30' 


(सचिन देसाई) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


मरत:- 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-८ 


२ 


nn SMS K “८० 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


we) 


व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (हिवताप, हत्तीरोग व कीटकजन्य आजार) पुणे १ 
अतिरिक्‍त संचालक,मानसिक आरोग्य , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 


१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
११)अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
१२ 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 


१३)अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१४) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-८ 


परिशिष्ट-इ 


Statement of Medicines for Administrative Approval 2023-24 


Budget: State Budget- Epidemic Control Programme 22104286 


(In Rs.) 


Proposal Value: 21,99,97,200/- 


hd No. 


sr. 
No. 
as 
per 
SDL 


Name of Medicine 


Technical Specification 


Annual 
Demand 


Approx. 
Rate 
per 
Unit as 
per 
HBPCL 
Old PO 


Proposed 
Quantity 


Approx. 
Value Rs. 


Ranitidine Inj. 25mg/ml 


Inj. Ranitidine HCL 25 mg/ ml - 
2 ml Ampoule Each 1 mL of 
aqueous solution contains 
ranitidine 25 mg (as the 
hydrochloride); phenol 5 mg 
as preservative; and 0.96 mg 
of monobasic potassium 
phosphate and 2.4 mg of 
dibasic sodium phosphate as 
buffers. 

Manufacturer / Supplier must 
ensure’ regarding NDMA 
Impurity Quality Testing 
before supply 


5076936 


1.95 


1000000 


1950000 


Omeprazole Capsule 20 
mg 


Cap.Omperazole 20 
mg Aluminium Blister - Strip of 
10 Capsule 


15565900 
6 


0.45 


13600000 


6120000 


Domperidone Mouth 
Dissolving Tab 10mg 


Tab Domperidone 10 
mg M D Aluminium Blister - 
Strip of 10 Tablets 


29368805 


0.26 


6800000 


1768000 


Domperidone 
30ml 


Syrup 


Syrup Domperidone 
Sy. Domperidone 1 mg / ml - 
Bottle of 30 ml 


1687216 


5.10 


340000 


1734000 


Ondansetron 
Syrup 30ml 


2meg/5ml 


Syrup Ondansetron 
2mg/5ml, Bottle of 30ml 


29962898 


2.47 


590000 


1457300 


Oral Rehydration Salt 
Powder 


20.5 gm Sachet 


O RS WHO Formula — 
0 R S Powder 20.5 gm as per 
WHO formula contains g/l : 
Sodium Chloride IP 2.60 gm, 
Potasium Chloride IP 1.50 gm, 
Sodium citrate IP 2.90 gm , 
Anhydrous Dextrose IP 13.50 
gm  The_ total osmolar 
concentration of the solution 
in terms of 
mosmol per litre is 245 


61096985 


2.41 


8950000 


21569500 


Zinc Sulphate or 
gluconate Syrup 60ml 
Bottle 


Zinc sulphate or 
gluconate Syrup : Each 5 ml of 
Syrup contains Zinc Sulphate 
or gliuconate equivalent to 
Elemental Zinc 20mg. 


4191694 


745 


320000 


2384000 


Zinc sulphate D T 20mg 


Tab. Zinc Sulphate 20 
mg Each dispersible Tablet 
contains Zinc Sulphate (as 
Monohydrate) 54.88mg 
equivalent to elemental Zinc 
20mg. 


60951793 


0.16 


10200000 


1632000 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-८ 


Paracetamol Tab 500mg डे na) 200 eo msee!s 13600000 | 8160000 
ai 1 mg 2 ee 
Tab. Cotrimoxazole 
र : DS 
Trimpetne pins a Tab. Cotrimoxazole 
10 12 क DS firimethoprime 160 cme: 4 52566351 1.52 3400000 | 5168000 
Sulphametaxazole 800 mg_ ) 
DS 
Tab. Cotrimazole 
(Trimethoprim + 
Trimethoprim + | Sulphametaxazole ) s $ 
Sulphamethoxazole SS | Tab. Cotrimoxazole | 59412373 6800000 | 5780000 
11 13 . : 0.85 
Tab. (Trimethoprin 80 mg_ + 
Sulphametaxazole 400 mg )S 
S 
Sy. Cotrimaxazol - 
Trimethoprim + वशी oe i! contains 
12 15 5॥॥७॥०॥९॥०१७2०1९५॥७. Trimethoprim 40 mg_ + | 4902268 18.35 340000 6239000 
Sulphamethoxazole 200 mg - 
Bottle of 50 ml 
Amoxycillin Capsule 250 Cap. 11578906 
13 18 mg AmoxycillinTrinydrate 250 mg | 5 2.75 0000७ -5009070९ 
"०११५0१. वशा mg + 11111. कनक 
14 23 acid dry Syrup 60ml ताप Syrup: Battle GF 60 6383379 29.34 420000 12322800 
Bottle 
ml 
Amoxycillin + Clavulanic Tab. Amoxycillin | P 
15 24 acid Tab. | 500 mg + Clavulanic acid | P | 71169874 4.64 3400000 | 15776000 
(500mg+125mg) 125 mg - Strip of 6 Tablets 
ae 34 | Ceftriaxone Inj. 1000mg | ९ Inj ८९82018 1000 | 3004150 1638 | 260000 | 4251000 
Inj. Cefotaxime 500 
v7 | ag. | Cefotaxime Inj. 500mg ॥ Chetan Ei spats || 2...” 920 | 400000 | 3680000 
powder 500 mg/Vial 
Doxycycline Cap / Tab Capsule / Tablet 
18 43 100mg Doxycycline 100 mg २32402522 1.45 02000९0. १4720000 
Ciprofloxacin Tab. Tab. Ciprofloxacin 
19 53 | 250mg 250 mg 71662323 1.20 3400000 | 4080000 
|. V. Ciprofloxacin 
Each 100 ml _ contains 
i. 55 _| Ciprofloxacin Inj. 10001 Ea ह ae 1407913 | 4, ८४ | 102000 | 1178100 
for Injection QS. 
AFFS/BFS/FFS Technology 
Tab. Ofloxacillin 200 
Ofloxacin Tab 200mg mg Aluminium Blister - Strip of | 30072240 1700000 | 3570000 
21 हिं 2.10 
10190 
Metronidazole Tab Tab. Metronidazole 
ea 71 | 200mg 200 mg 57280837 0.42 6800000 | 2856000 
| V.Metronidazole - 
. . | उणी / ml 
a S| ee ies IV In}. | |. Metronidazole 500 mg in | 2944239 10.65 | 510000 | 5431500 
100 ml AFFS/BFS/FFS 
Technology 
Tab. Norfloxacin 400 
Norfloxacin Tab. 400mg mg Aluminium Blister - Strip of | 28769126 1700000 | 3145000 
a ति 1.85 
10190 
Tinidazole Tab. 300mg Tab. Tinidazole 300 | 17773730 1 | 1275000 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-८ 


25 81 mg 0.75 700000 
a ह 49. | furazolidone Tab 100mg | ४ गबे० क :वट0॥018:100 ene 0.34 | 10200000 | 3468000 
Syrup Furazolidone Sy. Furazolidine 25 
27 50 | 25mg/5ml, 60 ml Bottle | mg/5ml: 60m. 722९१ 6.85 680000 १628000 
Il. V. Ringer's Lactate 
(Sodium lactate, compound 
solution ) Each 100ml to 
contain: Lactic Acid 0.24 ml., 
Sod. Chl. 0.6 gm, Potassium 
Chloride 0.04 gm, Calcium 
Rinwer eens nic LV Chloride 0.027 gm. Water for 
injection Q.S. Calculated | 5169032 376000 7708000 
78 500ml ी 20.50 
Osmolarity —280 
mOs/L(approx) Concentration 
of Electrolytes (in moles/Lit.) - 
Sodium 131, Potassium 5, 
Calcium 2, Bicarbonate (as 
Lactate) 29, Chloride 
111.AFFS/BFS/FFS Technology 
Sodium Hypochlorite — Sol. 
Sodium Hypochlorite | Contains not less than 4% and 
a 87 Sol. 200ml Bottle not more than 6% Sodium दव वशबीट 23.00 300000 ९9९९००० 
Hypochlorite. 200ml Bottle 
Capsule Oseltamivir | Capsule Oseltamivir 30mg 
Lael 19 30mg Strip of 10 Capsules 228877 6.28 200000 7256009 
Capsule Oseltamivir | Capsule Oseltamivir 45mg 
31 20 45mg Strip of 10 Capsules २99९57 10.75 18000९९ 222000 
Capsule Oseltamivir | Capsule Oseltamivir 75mg 
ra 21 75mg Strip of 10 Capsules oe 14.80 2000९९ 2260000 
Each 1 ml of the reconstituted 
si suspension contain:- 
ie 22 ees रड! Oseltamivir Phosphate 17065 359.00 ~ 1795000 
equivalent to Oseltamivir 12 
mg. (75ml Bottle) 
Influenza Vaccine IIe pee त 0 
Fe A iGtiadrivalenit) (Quadrivalent) as per Timely | 100000 499.00 50000 24950000 
Directives from ICMR / NIV 
Total Amount in Words Rupees: Twenty One Crore Ninety Nine Lac Ninety Seven Thousand Two Hundred Only. | 219997200 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२३/प्र.क्र.१३६/आरोग्य-८ 


परिशिष्ट-ई 


Statement of Medicines for Administrative Approval 2023-24 


Proposal Value: 47,99,950/- 
Budget: State Budget- Cholera Control Programme 2210 0629 (Amount In Rs.) 
Sr. pprox. 
No Rate 
: as Name of Medicine Technical Specification त गि proposed ११70४ 
Demand Unitas | Quantity | Value Rs. 
No. per per 
SDL HBPCL 
/ SCL Old PO 
Tab. Norfloxacin 400 mg 
1 ia Norfloxacin Tab. 400mg _ | Aluminium Blister - Strip of 10 | 28769126 1.70 2823500 | 4799950 
Tab न 
4799950 


Total Amount in Words Rupees: 


Forty Seven Lac Ninety Nine Thousand Nine Hundred Fifty Only. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


